सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उपविभाग 
सातारा हे उपविभागीय कार्यालय कोल्हापूर 
विद्युत विभागास जोडणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.८० (भाग-१)/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ:- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१, 
दि.१७ नोव्हेंबर, २०२० 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे क्र.मु.अ.(वि)/का-१/ १५९७/ 
सन २०२०, दि. ३१ डिसेंबर, २०२० रोजीचे पत्र. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत शाखेचा सुधारित आकृतीबंध तसेच मुख्य 
अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक विद्युत मंडळे, 
विद्युत विभाग व विद्युत उपविभागांची पुनर्रचना उपरोक्त नमूद संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-ड मधील रकाना 'ब' अ.क्र.१० येथील नवनिर्मित 
कार्यकारी अभियंता, सोलापूर विद्युत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक 
बांधकाम विद्युत उपविभाग, सातारा हा उपविभाग अधीक्षक अभियंता, पुणे प्रादेशिक विद्युत मंडळ, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, पुणे अंतर्गतच्या कार्यकारी अभियंता, सोलापूर विद्युत सार्वजनिक बांधकाम विभागाऐवजी 
रकाना 'ब' अ.क्र. ११ येथील कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर विद्युत सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
जोडण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०११४१३३७०११४१८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(विक्रम ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति- 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.८० (भाग-१)/प्रशासन-१ 


४. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
७. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
९. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०. सर्व सह सचिव, उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
१३. अधीक्षक अभियंता, पुणे प्रादेशिक विद्युत मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 
१४. कार्यकारी अभियंता, सोलापूर विद्युत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१५. कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर विद्युत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६.संबंधित जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी 
१७. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(निवडनस्ती). 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


